अधीक्षक अभियंता,जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, 
पुणे यांच्या अधिपत्याखालील चार विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(२७२/२०२२) / लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-२०/०९/२०२२ 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक FATS २०२२/(९१/२०२२)/लपा, दिनांक : ३०/०३/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि. १८.०८.२०२२. 
३) अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे यांचे पत्र जा.क्र.ईप्रमं.आ-१/ 
मुदतवाढ/(०१/१९)/५७२/सन-२०२२,दि. १९.०८.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता,जळलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८ पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक 
३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय:- 

आता संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८४ पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील. 

२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे 
सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 

४) अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ,पुणे यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधीळ घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ. 
माहिती अंतिम/अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा परिपूर्ण प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह 
विनाविलंब सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२७२/२०२२) / लपा 


नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा खाली नमुद लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

“नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा खर्च Sen ३४५१-सचिवाळलयीन-आर्थिक सेवा ०९०- 
सचिवालय(०१) जलसंपदा विभाग-आस्थापना (09)(03) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम) 
(३४५१२७१९) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा. व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 

हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८.०८.२०२२ 

अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२११६२१११५८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.21 18:15:58 +05'30' 


(रेखा Wa) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-१ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 

१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. वित्त विभाग,व्यय-१२ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई 

३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 

५. अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे 

SH (a), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

आ (पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

SU कार्यासन,संग्रहार्थ. 


डर 


on SG O&M 


परिशिष्ट- १ 


कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ, पुणे व त्याअंतर्गत ४ विभाग 


(शासन निर्णय क्र. FATS २०२२/(२७२/२०२२)/लपा, दिनांक २०/०९/२०२२ चे सहपत्र) 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 


अ.क्र. पदनाम एकूण अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी कार्यकारी कार्यकारी कार्यकारी एकूण 
मंजूर पदे जलसंपदा ई -प्रशासन अभियंता,माहिती अभियंता,प्रशासन | अभियंता, अभियंता,सिंच | कार्यरत नियत 
मंडळ, पुणे व्यवस्थापन व प्रशिक्षण, संगणकीकरण । बांधकाम न व्यवस्थापन | अस्थायी पदे 
विभाग,मुंबई विभाग,पुणे व्यवस्थापन संगणकीकरण 
संगणकीकरण | विभाग,पुणे 
विभाग,पुणे 

१ २ ३ 8 4 द 9 & ९ 

१ | अधीक्षक अभियंता १ १ Po fF | ee | | 2s | q 

२ | कार्यकारी अभियंता 8 a 0___| q q q q 8 

3 | सहा.अधीक्षक अभियंता q q ee ee ee | 0 [१ 

४ | उप कार्य.अभियंता १ 1_0 | 0_| १ 10 | 0 | 
५ | स.अ.श्रे.१/उप अभियंता | १८ Pl ३ षु ५ षु 9¢ 
६ | सहायक अभियंता श्रेणी २ | १८ Po 3 षु षु षु १८ 

७ | विभागीय लेखापाल १ 10 eee १ 10 | 0 | 
अधीक्षक * q q [10 po Fo fF 0___| ०* 

लघु टंकलेखक २ १ pF q ee ee ee 

Go अनुरेखक ३ Po po 3 | a ai 3 

११ | भांडारपाल १ 109 ee १ 10 | 0 | 

१२ | प्रथम लिपीक २ १ pF q ee ee ee 
१३ | वरिष्ठ लिपिक ४ १ १ २ [10 | 0 | 83 
१४ | कनिष्ठ लिपिक नि- टंकले १२ २ ३ 9 ee eee 

१५ | वाहनचालक 3 q q q a eee 
१६ | शिपाई १३ २ २ 4 २ २ १३ 
एकूण ८५ ११ १४ 38 93 93 ८४ 


*टिप- अधीक्षक पदाबाबत वगीकरणाचे स्वतंत्ररित्या आदेश काढण्यात येणार आहेत. 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.21 18:16:20 +05'30' 


(रेखा भवार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


